रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण येथे स्थापन 
करण्यात आलेल्या जिल्हा व अतिरिक्‍त सत्र 
न्यायालयाच्या निधीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक: संकिर्ण २०१८/७४२/प्र.क्र.१३४/कार्यासन ११ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २८ जानेवारी, २०२० 


संदर्भ: १. विधि व न्याय विभाग,शासन निर्णय 
क्रमांक- संकिर्ण २०१८/७४२/प्र.क्र.१३४/कार्यासन-११ दि.२३ जुले, २०१९. 
२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक-पूरक २०१९/प्र.क्र.११५/अर्थ ३, 
दि.३/०१/२०२०. 


प्रस्तावना : 
मा.उच्च न्यायालयाच्या प्रस्तावानुसार रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण येथे जिल्हा व अतिरिक्त 


सत्र न्यायालय स्थापन करण्यास व त्यासाठी पदनिर्मिती करण्यास शासन निर्णय क्र.संकिर्ण 
२०१८/७४२/प्र.क्र.१३४/कार्या-११, दि.२३ जुले, २०१९ अन्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर शासन 
निर्णयामध्ये निधी उपलब्धतेबाबतचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील असे नमूद केले होते. 
याबाबत डिसेंबर,२०१९ च्या अधिवेशनामध्ये लाक्षणिक पुरवणी मागणी वित्त विभागामार्फत विधानमंडळास 
सादर केली होती. ती मंजूर झालेली आहे. अशाप्रकारे सदर न्यायालयासाठी निधी उपलब्ध करुन 
देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : 
१. रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण येथे स्थापन केलेल्या जिल्हा व अतिरिक्‍त सत्र न्यायालयाकरीता 
खालीलप्रमाणे लाक्षणिक पुरवणी मागणी विधानमंडळाने मंजूर केलेली आहे. 


अ.क्र. उद्दिष्ट रक्‍कम रूपयात 
fa | ०१ -वेतन १००० 
२ 03 - अतिकालीक भत्ता १००० 
३ ०६ - दूरध्वनी/वीज/पाणी १००० 
४ ११ - प्रवास खर्च १००० 
4 १३ - कार्यालयीन खर्च (आवर्ती) १००० 
१३ - कार्यालयीन खर्च (अनावती) १००० 
g १७-संगणक खर्च १००० 
एकूण (9000 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण २०१८/७४२/प्र.क्र.१३४/कार्यासन ११ 


२. सदर लाक्षणिक पुरवणी मागणी, मागणी क्र.जे-१,२०१४, न्यायदान, १०५, दिवाणी व सत्र 
न्यायालये, (०२) जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, (०२)(०१) जिल्हा व सत्र न्यायाधीश (अनिवार्य) (२०१४ ०१७२) 
या लेखाशीर्षाखाली मंजूर झालेली आहे. त्यानुसार सदर लाक्षणिक पुरवणी मागणीचा उपरोक्‍त TATA Tes 
नमूद सहा उद्दिष्टांकरिता मंजूर झालेला रु.७,०००/- (अक्षरी रुपये सात हजार फक्त) इतका निधी नियंत्रक 
अधिकारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी (जे- ००३१) यांना याद्वारे वितरीत करण्यात येत 
आहे. सदर न्यायालयासाठी आवश्‍यक तो खर्च उपरोक्त नमूद लेखाशीर्षाखाळील सन २०१९-२०२० या 
आर्थिक वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या आनौपचारिक संदर्भ क्र.३१/२०/व्यय-५, दि.१३/०१/२०२० 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००१२८१४३९०९०३१२ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Navagire Santosh Sampatti 


Nava gire Santosn. ताण 


a, 
2.5.4.20=214b4345a2842afe7dd0cbda9e8d83579cbedaaaef30f 


215ceda096e4e407797, 


Sampatti satiety whe cso 
(सं.सं.नवगिरे) 
कार्यासन अधिकारी 
प्रति, 
१) मा.प्रबंधक (निरिक्षणे -१), उच्च न्यायालय, (अ.शा.) मुंबई (पत्राने) 
२) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी 
३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई 
४) जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी 
५) वित्त विभाग, कार्यासन-व्यय ५/अर्थ-११ मंत्रालय, मुंबई, 
६) विधि व न्याय विभाग, कार्यासन-२३ व २४, मंत्रालय, मुंबई, 
७) निवडनस्ती (कार्यासन ११) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


